महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहीम 
तंटामुक्त गावांच्या मूल्यमापनासाठी 
मार्गदर्शक तत्वे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/सीआर-२०/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ११ एप्रिल, २००८. 


वाचाः- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र.एमआयएस-१००७/सीआर-२३८/पोल-८, 
दिनांक १९ जुलै, २००७. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगां-१०१२/सीआर-७०/पोल-१५, 
दिनांक २६ डिसेंबर, २००७. 


प्रस्तावना 


राज्यामध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांब मोहीम दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून सुरु करण्यात 
आली आहे. गावांत तंटे निर्माण होऊ नयेत तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे 
लोकसहभागातून तडजोडीने मिटविण्यासाठी व्यवस्था निर्माण व्हावी यादृष्टीने मोहीम सुरु करण्यात आली 
आहे. मोहीम राबविण्याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय, दिनांक १९ जुले, २००७ 
अन्वये विहित करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१२ मध्ये मूल्यमापन 
समित्या ब त्यांचे कामकाज याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. मूल्यमापन समित्या व 
त्यांनी करावयाची कार्यवाही यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


तंटामुक्‍त Tat समितीने गांब तंटामुक्‍त करण्यासाठी प्रत्यक्षांत केलेले काम, त्याबाबत सादर 
करावयाचे अहवाल व झालेल्या कामाचे मूल्यमापन करणे याविषयी शासन खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक 
सूचना विहित करीत आहे : 


१. जिल्हा मूल्यमापन समित्या स्थापन करणे 
अ) जिल्हा मूल्यमापन समित्या स्थापन करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती 
दिनांक १५ एप्रिल, २००८ पूर्वी करील. 
ब) सर्वसाधारणपणे प्रत्येक तालुक्यासाठी एक मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात येईल. 
तथापि, जिल्ह्यातील तंटामुक्‍त घोषित गावांची संख्या विचारांत घेऊन जास्त जिल्हा मूल्यमापन 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -l- 


२. 


समित्या स्थापन करता येतील. तालुक्‍यातील घोषित गावांची संख्या विचारात घेऊन एका जिल्हा 
मूल्यमापन समितीला एकापेक्षा अधिक तालुक्‍यांतील गावांच्या मूल्यमापनाचे काम देता येईल. 
एखाद्या तालुक्‍यात घोषित गावांची संख्या जास्त असेल तर एकापेक्षा अधिक समित्या अशा 
तालुक्यांसाठी नेमता येतील, मात्र अशा समित्यांना गांवे विभागून देण्यात येतील. 

क) जिल्हा बाह्य मूल्यमापनासाठी मूल्यमापन समित्या पाठविताना जो जिल्हा बाह्य 
मूल्यमापनासाठी दिला असेल त्या जिल्ह्यातील तंटामुक्‍त गावांची संख्या विचारात घेऊन किती 
जिल्हा मूल्यमापन समित्या त्या जिल्ह्याला पाठवावयाच्या ते जिल्हा कार्यकारी समिती वरील ब) 
मधील सूचना विचारात घेऊन ठरवील. 


मूल्यमापनासाठी विचारात घ्यायची गावे 
१ मे रोजी ज्या गावांनी ग्रामसभा घेऊन गाव तंटामुक्‍त झाल्याचे घोषित केले असेल आणि 


अध्यक्ष व निमंत्रक यांच्या स्वाक्षरीने स्वयंमुल्यमापन अहवाल पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी 
यांच्याकडे २ मे पुर्बी पाठविला असेल अशा गावांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. 


3. 


जिल्हा मूल्यमापन समित्यांना तालुक्यांचे वाटप आणि प्रशिक्षण 
तंटामुक्‍त गावांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी कोणती जिल्हा मूल्यमापन समिती 
असेल याची यादी दिनांक ०५ मे, २००८ पूर्वी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती जाहीर करील. 


जिल्हा मूल्यमापन समितीमधील सदस्य ज्या तालुक्‍यातील असतील ते तालुके अशा समितीला देण्यात 
येणार नाहीत. जिल्हाधिकारी ब पोलीस अधिक्षक हे मूल्यमापान समितीतील सर्व सदस्यांचे ३० एप्रिल 
पूवी प्रशिक्षण घेऊन त्यांना त्यांच्या कामाबद्दल अवगत करतील. 


v. 


ष्‌. 


मूल्यमापन कार्यक्रम 
तंटामुक्‍त गावांच्या मूल्यमापनाचा कार्यक्रम परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 


मूल्यमापन कार्यक्रम संबंधित गावांना कळविणे 
जिल्हा मूल्यमापन समित्या त्यांना नेमून दिलेल्या तालुक्‍यातील गावांचा तपासणीचा कार्यक्रम 


ठरबतील व त्याबाबत संबंधित गावांना आगाऊ कळवतील. 


जिल्हा मूल्यमापन समितींस तंटामुक्‍त गाव समितीने उपलब्ध करावयाची माहिती 

१) तंटामुक्‍त गाव समितीच्या सदस्यांची यादी. 

२) नोंदवह्या : नोंदवही क्र.१, नोंदवही क्र.२अ आणि २ब व नोंदवही क्र. ३अ आणि Ba. 

३) तंटामुक्‍त गाव समिती सोबतचे प्रपत्र- “2” “२* “३* मध्ये स्बयंमूल्यमापन अहवाल तयार 
करुन सादर करेल. स्वयंमूल्यमापन अहवाल तयार करताना मिटविलेल्या तंटयासंबधी तंटा 
मुक्‍तगाव समितीने न्यायालयात, लोकन्यायालयात, सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे 
तडजोडनाम्याप्रमाणे आदेशासाठी अर्ज केला असेल तर त्या तंटयासाठी पूर्ण गुण देण्यात 
येतील मात्र अशा तंटयांच्या बाबतीत जिल्हा बाहय मुल्यमापनापुवी न्यायालयाचे, 
लोकन्यायालयाचे, संबंधित सक्षम प्राधिका-याचे आदेश मिळविणे आवश्यक राहील 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 2 - 


४) प्रतिबंधात्मक उपाययोजना संबंधी केलेल्या कार्यबाहीची सविस्तर माहिती परिशिष्ट - ब मध्ये 
तयार करण्यात येईल आणि मूल्यमापन समितीस सादर करण्यात येईल. परिशिष्ट - ब मध्ये 
दिलेल्या मुद्यांशिबाय इतर माहिती द्यायची असल्यास तंटामुक्‍त गाव समिती त्यांना योग्य 
वाटेल त्या पद्धतीने पूरक माहिती जिल्हा मूल्यमापन समितीस सादर करील. 

५) प्रत्येक मिटविलेल्या तंट्याची खालील कागदपत्रांचा समावेश असलेली परिक्षणासाठी 


वैयक्तिक नस्ती (फाईल्स). 

क) तंट्यांसंबंधी न्यायालयात बा संबंधीत प्राधिका-याकडे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची 
प्रत अथवा यादी. 

ख) तंटामुक्‍त गाव समितीचे अध्यक्ष, निमंत्रक ब पक्षकार यांच्या स्वाक्षरी असलेली 
तडजोडनाम्याची प्रत. 


ग) संबंधित न्यायालयाकडे, सक्षम प्राधिका-याकडे तडजोडनाम्याप्रमाणे आदेश 
होण्यासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत आणि पोच किंवा विधी dar समितीकडे 
लोकन्यायालयामधून तडजोडीप्रमाणे आदेश होण्यासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत 
आणि पोच. 

घ) संबंधित न्यायालयाने, लोकन्यायालयाने, सक्षम प्राधिका-याने दिलेल्या 
आदेशाची/ हुकूमनाम्याची प्रत. 

च) नव्याने निर्माण होणाऱ्या तंट्यांच्या बाबतीत तक्रारदारांने तंटामुक्त गाव समितीकडे 
केलेला अर्ज; तडजोडनाम्याची प्रत, न्यायालयाकडे सादर केलेला अर्ज, 
लोकन्यायालयासाठी विधी सेवा समितीकडे किंबा सक्षम प्राधिका-याकडे केलेला अर्ज 
अथवा पोच आणि प्राप्त झाला असल्यास न्यायालयाचा, लोकन्यायालयाचा वा सक्षम 
प्राधिका-याचा आदेश. 

छ) अदखलपात्र फौजदारी तंट्यासंबंधी तंटामुक्त गाव समितीसमोर केलेल्या 
तडजोडनाम्याची प्रत. 

ज) दखलपात्र फौजदारी (Compoundable) तंट्यासंबंधी तडजोडनाम्याची प्रत, 
समरीसाठी न्यायालयाकडे केलेला अर्ज आणि न्यायालयाने दिलेल्या समरी आदेशाची 
प्रत. 

७. मुल्यमापनाच्या वेळी वादी / प्रतिवादींची उपस्थिती 
जिल्हा मूल्यमापन समितीच्या भेटीच्या दिवशी तंटामुक्त गाव समिती शक्‍यतो सर्व मिटविलेल्या 
तंटयातील वादी व प्रतिवादींना गावांमध्ये उपस्थित राहण्याबाबत दक्षता घेईल. 


८. पोलीस अधिकाऱ्यांची उपस्थिती 
मूल्यमापन समितीच्या भेटीच्यावेळी संबंधित गावाच्या तंटामुक्त गाव समितीचा सदस्य असलेला 
बीट अंमलदार आणि पोलीस ठाणे प्रमुखाने नेमून दिलेला अन्य पोलीस अधिकारी उपस्थित राहून 
मूल्यमापन समितीस सहकार्य करील. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -3- 


९. जिल्हा मूल्यमापन समितीसाठी तंटयांची संदर्भ यादी 
दिनांक १९.७.२००७ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये विहित केलेली 
तालुकास्तरीय समिती, विविध न्यायालये, विविध शासकीय प्राधिकारी, प्राधिकरणे, इ. यांचेकडे 
मूल्यमापन करावयाच्या गावातील ३० सप्टेंबर, २००७ रोजी प्रलंबित असलेल्या चारही प्रकारच्या 
दाखल तंटयांच्या गावनिहाय याद्या तयार करील आणि तालुक्‍याचे तहसिलदार ब पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी अधिकारी यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने जिल्हा मुल्यमापन समितीस उपलब्ध करुन देईल. 


१०. जिल्हा मूल्यमापन समितीने गावामध्ये गेल्यानंतर करावयाची कार्यवाही 

१) जिल्हा मूल्यमापन समिती तालुक्‍याचे तहसिलदार व पोलीस निरीक्षक यांची भेट घेईल व 
मूल्यमापन करावयाच्या गावामध्ये दिनांक ३० सप्टेंबर, २००७ रोजी प्रलंबित असलेल्या 
चार प्रकारच्या दाव्यांची गावनिहाय तयार केलेली यादी त्यांच्याकडून प्राप्त करुन घेईल. 
तंटामुक्‍त गाव समितीने नोंदविलेल्या दाखल तंटयांच्या संख्येची खात्री करण्यासाठी या 
यादयांचा संदर्भ म्हणून उपयोग करण्यात येईल. या यादीपेक्षा तंटामुक्त गाव समितीने 
नोंदविलेले दाखल तंटे कमी किंबा जास्त असू शकतील. या याद्यांच्या आधारे तंटामुक्‍त 
गाव समितीने गावातील दाखल सर्व तंटे नोंदविले आहेत किंबा काय याची मूल्यमापन 
समिती खातरजमा करेल. त्यासाठी जरुर तर समिती ग्रामस्थांकडून खात्री करुन घेईल. 

या संदर्भ यादयांमधील तंटयांच्या संख्येपेक्षा नोंदविलेल्या तंटयांच्या संख्येमध्ये तफावत 
दिसून आल्यास तंटामुक्‍त गाव समितीचे स्पष्टीकरण विचारात घेवून दाखल तंटयांची संख्या 
निश्‍चित केली जाईल आणि सदर संख्या मिटविलेल्या तंटयांची टक्केवारी निश्‍चित 
करण्यासाठी ग्राहय मानण्यात येईल. 

२) मूल्यमापन समिती गावातील तंटामुक्‍त गाव समितीची व ग्रामस्थांची बैठक घेईल. 

३) मोहीम कालावधीत केलेल्या कामांची माहिती तंटामुक्त गाव समितीकडून घेवून 
स्वयंमूल्यमापन अहवाल, नोंदवह्या ब अभिलेख तपासेल. 

४) सर्व प्रकारच्या दाखल तंट्यांची तसेच नव्याने निर्माण झालेल्या तंट्यांची माहिती संकलित 
करुन त्यांच्या नोंदी; नोंदवही क्र. २-अ, VS, ३-अ आणि ३-ब मध्ये तंटामुक्‍त गाव 
समितीने घेतल्या आहेत याची खात्री करील. 

५) तंटामुक्त गाव समितीने तयार केलेला स्वयंमूल्यमापन अहवाल शासनाने ठरवून दिलेल्या 
निकषानुसार तपासण्यात येईल. 

६) चारही प्रकारच्या मिटवलेल्या तंट्यांतील किमान प्रत्येकी दोन तंट्यातील वादी व प्रतिवादी 
यांच्याशी संपर्क साधून तंटा मिटल्याची खात्री करील. 

७) तंटामुक्‍त गाव समितीने परिशिष्ट - ब मध्ये नमुद केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 
केल्या असल्याची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हा मूल्यमापन समिती खालील मुद्ये 
विचारात घेईल. 

अ) तंटामुक्‍त गाव समितीने नोंदवही क्रमांक १, परिशिष्ट- ब ब त्या सोबत सादर 
केलेली पूरक माहिती तपासणे. 
ब) तंटामुक्‍त गाव समितीशी चर्चा करुन केलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेणे. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -4- 


क) प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अथवा उपउपाययोजनांची कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी ज्यांनी पार पाडली त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून माहिती घेणे. 

ड) गावातील प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, विविध मंडळे, 
महिलामंडळे, महिला बचत गट, इतर संस्था यांचे प्रमुख, पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी 
चर्चा करुन माहिती घेणे. 

८) जिल्हा मूल्यमापन समिती शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार तंटे मिटवले गेले आहेत 
आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या गेल्या आहेत याची खात्री करुन गुणदान 
करील. 

९) गावाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर पुरस्कार दिले जाणार असल्यामुळे मूल्यमापन 
समिती सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या योग्य असल्याची 
खात्री करील व तसा उल्लेख मूल्यमापन अहवालात करील. 


१९. गुणदानासाठी तंटा मिटविला आहे असे समजण्यासाठी तपासावयाच्या व गुणदानासाठी 
विचारात घ्यावयाच्या बाबी 
खाली नमूद केलेले निकष विचारात घेऊन प्रत्येक तंटा मिटला आहे असे समजण्यात येईल व 
त्यासाठी पूर्ण गुण देण्यात येतील. 
१) दिवाणी, महसूली व इतर तंटे 

१) तडजोडनाम्यानुसार न्यायालयाचा, लोकन्यायालयाचा, सक्षम प्राधिका-याचा हुकूमनामा, 
आदेश प्राप्त झाला असल्यास पहाण्यात येईल. 

२) तडजोडनाम्याप्रमाणे आदेश होण्यासाठी अर्ज न्यायालयामध्ये, विधीसेवा समितीकडे 
किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे दाखल केला असल्यास अर्ज ब अजाची पोच तपासण्यात 
येईल. 

३) दिनांक ३० एप्रिल पूर्बी तंटा मिटविला आहे याची तडजोडनामा पाहून खात्री केली 
जाईल. 

दिनांक ३० एप्रिलपूबी तडजोडनामा झाला असेल ब त्यानुसार आदेश होण्यासाठी 
न्यायालयात, विधीसेबा समितीकडे किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे अर्ज दाखल करुन त्याची पोच 
मिळविली असल्यास, न्यायालयाच्या, लोकन्यायालयाच्या, सक्षम प्राधिका-याच्या अंतिम 
आदेशाची प्रत येण्यास विलंब लागेल हे विचारात घेऊन जिल्हा मूल्यमापन समिती असा तंटा 
मिटला आहे असे समजून त्यासाठीचे पूर्ण गुण देईल. 


२) फौजदारी तंटे 
अ) अदखलपात्र फौजदारी तंटे 
तंटामुक्त गाव समितीने उभय पक्षकारांमध्ये तडजोड घडवून आणून तडजोडनामा तयार 
करुन तंटा मिटविला असेल तर तो तडजोडनामा तपासून तंटा मिटल्याचे गृहीत धरुन पूर्ण 
गुण देण्यात येतील. या तंट्याच्या बाबतीत न्यायालय/ लोकन्यायालय यांच्या आदेशाची 
आवश्यकता नाही. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -5- 


ब) दखलपात्र फौजदारी तंटे (Compoundable) 
१) तडजोडनाम्यानुसार न्यायालयाच्या समरी आदेशाची प्रत पहाण्यात येईल. 
२) समरी मिळविण्यासाठी तडजोडनामा न्यायालयात/ विधीसेबा समितीकडे दाखल 
केला असल्यास अशा अर्जाची प्रत ब पोच पहाण्यात येईल. 
३) ३० एप्रिल पूर्वी तंटा मिटविला असल्याचा तडजोडनामा पहाण्यात येईल. 


दिनांक ३० एप्रिल पूर्वी तडजोडनामा झाला असल्यास, न्यायालयाच्या अंतिम 
आदेशाच्या अधीन राहून तंटा मिटल्याचे गृहित धरुन पूर्ण गुण देण्यात येतील. 


क) दखलपात्र फोजदारी तंटे (Non-Compoundable) 
नोंदवही क्र.रब ब ३ब मध्ये नोंदविलेल्या दखलपात्र फौजदारी (1४01- 
Compoundable) तंट्यांची मूल्यमापन समिती माहिती घेईल ब अशा तंट्यांची यादी 
प्रपत्र-६ मध्ये जिल्हा स्तरावरील कार्यकारी समितीस मूल्यमापन अहवालासोबत सादर 
करेल. या प्रवर्गातील तंटे गुणदानासाठी विचारात घेण्यात येणार नाहीत. 


१२. जिल्हा मूल्यमापन समितीसाठी गुणदानाची पध्दत 
क) दाखल व नव्याने निर्माण झालेले तंटे यापैकी मिटविलेल्या तंट्यांच्या बाबतीत बरील परिच्छेद 
६ वब ११ आणि दिनांक १९.०७.०७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ७.२ ब ७.३ 
विचारात घेऊन समिती एकमताने गुणदान करील. 


ख) गुणदानसंदर्भासाठी दिनांक १९.०७.०७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-९११९ व 
परिशिष्ट-३ अनुसार गुणदान करण्यात येईल. त्यासोबत दिलेली उदाहरणे मार्गदर्शक म्हणून 
विचारात घेण्यात येतील. 


ग) मिटविलेल्या तंटयांची टक्केवारी अपूर्णांकात आल्यास ती त्या पुढील पूर्णाकामध्ये परिगणीत 
करण्यात येईल. (उदा.९०.१७ 3९१ असे परिगणित करावे. ) 


घ) तंटामुक्‍त गाव समितीने त्यांच्या स्वयंमूल्यमापन अहवालामध्ये दर्शविलेल्या आकडेवारीमध्ये 
जिल्हा मूल्यमापन समितीस मुल्यमापनाच्या वेळी चार प्रकारातील तंटयांची एकूण संख्या 
आणि मिटविलेल्या तंटयांची संख्या यामध्ये तपासणीअंती फरक दिसून आल्यास जिल्हा 
मूल्यामापन समिती तपासणीत त्या त्या तंटयांच्या प्रकारासाठी दिसून आलेल्या तंट्याच्या 
अंतिम आकडेवारीनुसार मिटविलेल्या तंट्यांची टक्केवारी काढेल व त्या टक्केवारीच्या 
आधारे गुणदान करुन गांब तंटामुक्‍त झाले किंबा कसे या निर्णयाप्रत येईल. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -6- 


१३. 


च) 


ज) 


तंट्यांच्या एका किंवा एकापेक्षा अधिक प्रकारामध्ये काही गावामध्ये दाखल किंबा नवीन 
निर्माण झालेला एकही तंटा प्रलंबित नाही अशी परिस्थिती दिसून आल्यास शासनाच्या 
दिनांक १९ जुलै, २००७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ७.२ (१) मधील कार्यवाही 
तंटामुक्‍त गांब समितीने काटेकोरपणे केली आहे काय याची कसून खात्री मूल्यमापन समिती 
करेल. मूल्यमापन समितीच्या खात्रीनंतर एखाद्या प्रकारामध्ये एकही तंटा गावामध्ये दिनांक 
30 सप्टेंबर पूर्वी प्रलंबित नसेल किंबा त्यानंतर नवीन तंटा निर्माण झालेला नसेल, तर त्या 
तंट्याच्या प्रकारासाठीचे किमान गुण देण्यात येतील. अशा गावामध्ये तंटामुक्‍त गांव 
समितीने केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची काटेकोर तपासणी करुन त्यानुसार गुणदान 
करण्यात येईल. 
ज्या गावात तंट्याच्या चारही प्रकारातील जुना तंटा प्रलंबित नसेल आणि नवीन तंटा 
निर्माण झालेला नसेल अशा गावांना तंट्याच्या प्रत्येक प्रकारासाठी किमान गुण देण्यात 
येतील. तसेच अशा गावाने राबविलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे काटेकोरपणे 
मूल्यमापन करुन गुणदान करुन त्या आधारे गांव तंटामुक्‍त झाले आहे किंबा कसे याचा 
निर्णय घेण्यात येईल. 


प्रतिबंधात्मक उपाययोजनासंबंधी प्रत्येक सदस्य गुण द्यायच्या प्रत्येक मुद्यावर स्वतंत्र गुण 
देईल. मूल्यमापनासाठी समितीतील उपस्थित सदस्यांच्या गुणांचे एकत्रीकरण करुन उपस्थित 
सदस्यांच्या संख्येने भागून त्यांची सरासरी काढण्यात येईल व त्या आधारे प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांचे गुण निश्‍चित करण्यात येतील. त्याबाबतच्या अहवालावर मूल्यमापन 
समितीतील सर्व उपस्थित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात येतील. 


प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या सर्व शीर्षाखालील प्रत्येक उपउपाययोजना केल्याबाबतची 
खात्री पटल्यास त्या उपउपाययोजनांसबंधी गुण देण्यात येतील. केलेल्या उपउपाययोजनांची 
व्याप्ती, लोकसहभाग, परिणामकारकता यांचा विचार करुन त्या उपउपाययोजनेस विहित 
पूर्ण किंवा त्यापेक्षा कमी गुण देण्यात येतील. उपउपाययोजनांना मिळालेले गुण एकत्र करुन 
प्रत्येक शीर्षाखालील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठीचे एकूण गूण देण्यात येतील. 


जिल्हा मूल्यामापन समितीने अहवाल सादर करणे 


क) 


ख) 


जिल्हा मूल्यमापन समिती प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या बाबतीत या शासन निर्णयाच्या 
सोबतच्या प्रपत्र-१ प्रमाणे मूल्यमापन अहवाल तयार करेल. तसेच दाखल तंटे ब नव्याने 
निर्माण होणारे तंटे याबाबत या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-२ प्रमाणे मूल्यमापन 
अहवाल तयार करेल. मूल्यमापनाचा एकत्रित अहवाल प्रपत्र-३ मध्ये तयार करुन 
त्यामध्येच तंटामुक्‍त म्हणून जाहीर करण्यासाठी गांव पात्र आहे किंबा कसे याबाबतचा 
निष्कर्ष नोंदविण्यात येईल. गावास अतिरिक्‍त गुण मिळाले असल्यास विशेष पुरस्कारासाठी 
ते पात्र आहे काय याबाबतचा शेरा नोंदविण्यात येईल. 

जिल्हा मूल्यमापन समिती तालुक्‍यातील सर्व तंटामुक्‍त घोषित गावांचे मूल्यमापन पूर्ण 
केल्यानंतर मूल्यमापन केलेल्या गावातील तंटामुक्‍त गाव समित्यांचे अध्यक्ष, निमंत्रक आणि 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -7- 


त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांना तहसिलदार कार्यालयात एकत्रित बोलावून त्यांच्यासमोर 
मूल्यमापनाचे निकाल घोषित करेल. जी गावे मूल्यमापनामध्ये कमी गुण मिळाल्यामुळे 
अपात्र ठरली असतील त्यांची कारणमीमांसा त्यांना समक्ष सांगण्यात येईल. तालुक्‍यातील 
गावांची दिसून आलेली वैशिष्टेसुध्दा सर्वांसमोर माहितीसाठी सांगण्यात येतील. 

ग) जिल्हा मूल्यमापन समितीचे काम पूर्ण होताच आणि कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ५ जून, 
२००८ पूर्वी समिती त्यांचा मूल्यमापन अहवाल जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीचे सचिव 
तथा जिल्हयाचे पोलीस अधिक्षक यांना पाठवील. 

घ) पोलीस अधिक्षक व जिल्हाधिकारी त्यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने जिल्हा मूल्यमापनाचा 
गावनिहाय, पोलीस ठाणेनिहाय ब तालुकानिहाय अहवाल तयार करुन जिल्हा कार्यकारी 
समितीच्या मान्यतेने दिनांक १० जून पूवी प्रपत्रः-४ मध्ये शासन, पोलीस महासंचालक, 
विभागीय आयुक्‍त आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) यांना पाठवतील. 
अहवालासोबत जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा मूल्यमापन समित्यांची यादी शासनास पाठविण्यात 
येईल. 


१४. जिल्हा बाह्य मूल्यमापन करणे 

क) जिल्हा मूल्यमापनाचा अहवाल आणि त्यासोबत जिल्हा मूल्यमापन समित्यांची यादी 
शासनास प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्या जिल्हयाच्या मूल्यमापन समित्या कोणत्या जिल्ह्याच्या 
बाह्य मूल्यमापनासाठी पाठविण्यात येतील ते शासन घोषित करेल. सर्व जिल्ह्यांना त्याप्रमाणे 
कळविण्यात येईल. 

ख) जिल्हाधिकारी ब पोलीस अधिक्षक हे बाह्यमूल्यमापनासाठी जिल्हा बाटप होताच त्यांच्या 
जिल्ह्यातील मूल्यमापन समित्या बाह्यमूल्यमापनासाठी दुस-या जिल्ह्याला विहित मुदतीत 
पाठविण्याची कार्यवाही करतील. 

ग) जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समिती वरील परिच्छेद ५, ६, १०, ११ आणि १२ मध्ये दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करुन गावांचे मूल्यमापन करेल आणि ज्या जिल्ह्यातील गावाचे मूल्यमापन 
केले त्या जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीचे सचिव तथा पोलीस अधिक्षक यांना 
त्यांचा अहवाल प्रपत्र-१,२ आणि ३ मध्ये १५ जुलै पूर्बी पाठवेल. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मूळ 
जिल्ह्याच्या पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना जिल्हाबाह्य मूल्यमापनाचा 
थोडक्यात लेखी अहवाल देईल. 

घ) तंटामुक्‍त गाव समिती स्वयंमूल्यमापन अहवाल तयार करताना आणि जिल्हा मूल्यमापन 
समिती जिल्हा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या वेळी तंटामुक्‍त गाव समितीने तंटा मिटविला असेल 
वब तडजोडनाम्यानुसार संबंधित न्यायालयाचा, लोकन्यायालयाचा, सक्षम प्राधिका-याचा 
हुकुमनामा/आदेश प्राप्त करुन घेण्यासाठी अर्ज केला असेल तर असा तंटा मिटल्याचे 
गृहित धरून गुणदान करील. मात्र, जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समिती मूल्यमापनाच्या वेळी 
अशा तंटयाच्या बाबतीत उक्त परिच्छेद १० मधील सूचनाप्रमाणे आवश्यक त्या तंट्यांच्या 
प्रकाराबाबतीत न्यायालयाचा, लोकन्यायालयाचा अथवा सक्षम प्राधिका-याचा 
हुकुमनामा/आदेश तंटामुक्‍त गाव समितीने किंबा पक्षकारांने प्राप्त करून घेतला असेल 
तरच असा तंटा मिटल्याचे मानेल व त्यानुसार गुणदान करील. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -8- 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


च) जिल्हाधिकारी ब पोलीस अधिक्षक हे त्यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यकारी समितीच्या 


मान्यतेने जिल्ह्याच्या बाह्य मूल्यामापनाचा अहवाल २५ जुलै Yat शासन, पोलीस 
महासंचालक, विभागीय आयुक्‍त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) यांना प्रपत्र-५ 
मध्ये पाठवतील. शासनास पाठविण्यात आलेला अहवाल जिल्हास्तरीय सल्लागार व 
अंमलबजावणी समितीची बैठक आयोजित करुन त्यांच्यासमोर सादर करण्यात येईल. 


जिल्हा मुल्यमापन समितीचा गुण देण्याचा निर्णय अंतिम असेल 


समितीच्या सदस्यांसाठी वाहन व निवास व्यवस्था 


क) 


ख) 


ग) 


जिल्हा मूल्यमापन समितीच्या गावभेटींसाठी दोन वाहनांची व्यवस्था संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हा पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी करतील. ज्या अधिका-यांच्या नेमणूका 
मूल्यमापन समितीमध्ये केल्या जातील अशा अधिका-यांची वाहने शक्‍यतोवर त्या 
मूल्यमापन समित्यांना देण्यात येतील. कमी पडणारी वाहने जिल्हाधिकारी अधिग्रहित 
करुन देतील. 
जिल्हा बाह्य मूल्यमापनासाठी जाणाऱ्या मूल्यमापन समित्यांनाही ज्या जिल्ह्याच्या समित्या 
आहेत, त्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांनी बाहने उपलब्ध करुन 
द्यावीत. मात्र, ज्या जिल्ह्यामध्ये मूल्यमापन समित्या बाहय मूल्यमापनासाठी जातील त्या 
जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक मूल्यमापन समित्यांच्या सर्व वाहनांना इंधन पुरवठा त्यांच्या 
मोटार परिवहन विभागामार्फत करतील. 
शासकौय विश्रामगृहात समितीच्या सदस्यांच्या निवासाची व्यवस्था पोलीस अधीक्षक हे 
करतील. 


राज्यातील तंटामुक्‍त झालेल्या गावांची घोषणा शासनाच्या वतीने दिनांक ०९ ऑगस्ट रोजी 
करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक २००८०४१५१३४५४९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


( सदाशिव शिवदास ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -9- 


सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा. लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, 

सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (पत्राद्वारे), 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व पालक सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व पोलीस अधीक्षक, 

सर्व उप विभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत), 
(यांना विनंती करण्यात येते को, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील प्रत्येक मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची 
व्यवस्था करावी.) 

सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचेमार्फत). 
(यांना विनंती करण्यात येते को, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील प्रत्येक पोलीस ठाणे, प्रत्येक तंटामुक्‍त गाव समिती, प्रत्येक ग्रामपंचायत 
यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 

सर्व गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांचेमार्फत). 

सर्व तहसिलदार (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत). 

निवड नस्ती (पोल-१५). 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc - 10- 


'परिशिष्ट-अ 


तंटामुक्‍त गावांचा मूल्यमापन कार्यक्रम 
१) जिल्हा मूल्यमापन समित्यांची स्थापना १५ एप्रिल पूर्वी 
2) मूल्यमापनाचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण 30 एप्रिल, Fat 
3) जिल्हा मूल्यमापन समित्यांना तालुक्यांचे बाटप ०५मे पूर्वी 
४) ।जिल्हा मूल्यमापन समित्यांनी तंटामुक्‍त गांबाचे ०५मे ते ०५ जून 
जिल्हाअंतर्गत मूल्यमापन करणे ब अहवाल 
पोलीस अधिक्षक यांना सादर करणे 
५) | जिल्हास्तरीय कार्यकारी समित्यांनी जिल्हा १० जून पूर्वी 
मूल्यमापन अहवाल आणि जिल्हा बाह्य 
मूल्यमापनासाठी त्यांच्या जिल्ह्यातील मूल्यामापन 
समित्यांचा तपशील शासनास सादर करणे 
६) जिल्हा बाह्य मूल्यमापनासाठी शासनाने जिल्ह्यांचे १५ जून पूर्वी 
बाटप करणे. 
७) जिल्हा बाह्य मूल्यमापनाचा कालावधी २० जून ते २० जुलै 
८) जिल्हा बाह्य मुल्यामापन समित्यांनी पोलीस २० जुलै पूबी 
अधिक्षकांना अहवाल सादर करणे. 
९) जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समित्यांनी सादर केलेल २५ जुलै पूवी 
जिल्हा बाह्य मूल्यमापनाचे अहवाल जिल्हा 
कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने शासनास सादर 
करणे. 
१०) । शासन स्तरावरुन तंटामुक्‍त गांवाची घोषणा करणे. ०९ ऑगस्ट 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


परिशिष्ट - ब 


गावात राबविलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची मूल्यमापनासाठी माहिती 


अ.क्र. | प्रतिबंधात्मक | राबविलेल्या | राबविलेल्या | सहभागो राबविलेल्या शेरा 
उपाययोजनांचे | उपाययोजनांचे । उपक्रमांची । व्यक्ती उपक्रमामुळे 
उपशीर्ष STMT माहिती गावात झालेले 
परिणाम 
=o २ ३ v & & 1 ७ | 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


प्रपत्र-१ 
गावाने केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा मूल्यमापन अहवाल 
(स्वयं मूल्यमापन / जिल्हा मूल्यमापन / जिल्हाबाह्य मूल्यमापन) 


गांवाचे नांव:- -------------- 'पोलीस ठाणे:- ------- तालुका:- ------- जिल्हा:- ------------ 
लोकसंख्या:- ------------ (सन २००१ जनगणनेनुसार) 
जिल्हा बाहय मूल्यमापन समिती ज्या जिल्हयाची आहे त्या जिल्हयाचे नाव :- 


अ.क्र. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विहित 
कमाल गुण | प्राप्त 
गुण 

०१ सार्वजनिक सण/उत्सव रचनात्मक पध्दतीने व शांततेने साजरे करणे [go 
जयंती, उत्सव, गणेशोत्सव, इ.समारंभ २ 
गांबातील सावंजनिकरीत्या उत्सव साजरे करणाऱ्या मंडळांचे कार्यक्रम १ 
SATA समाजोपयोगी उपक्रम राबविणे २ 
व्याख्यानमाला, प्रशिक्षण शिबीर, इत्यादी आयोजित करणे २ 
'एक गांव एक गणपती यासारखे उपक्रम राबविणे १ 
गांबातील उत्सब/सण पोलीस बंदोबस्ताशिवाय पार पाडणे २ 

०२ जातीय व धामिक सलोखा निमाण करणे [go 
जातीय ब धार्मिक सलोखा निर्माण करणारे उत्सव/सण एकत्रित येऊन साजरे | 2 
करणे 
आंतरजातीय व आंतरधमीय विवाहासाठी ग्रामस्थांना प्रोत्साहन देणे २ 
मागासवगीय ब अल्पसंख्यांक यांच्या तक्रारी मिटविणे २ 
जातीय व धार्मिक सलोख्याचे कार्यक्रम घेणे २ 
गांवातील पुतळे व प्रार्थनास्थळे यांच्या देखभाल व संरक्षणासाठी उपाययोजना | २ 
करणे 

०३ सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तांचे संरक्षण करणे व विद्रपीकरण रोखणे _|१० | 
निवडणूक, वाढदिवस व इतर कार्यक्रम यांच्या जाहिरातीचे फलक लावण्यासाठी | ३ 
नियमावली करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे 
जाहिरातीचे फलक न लावण्याबाबत सामंजस्याने अंमलबजावणी करणे २ 
शासकोय व साबेजनिक मिळकतीबर अतिक्रमणे होऊ न देणे ३ 
विद्रूप झालेल्या मालमत्ता पूवबेबत करणे २ 

०४. ग्राम सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत करणे [go 
ग्राम सुरक्षा दल स्थापन करणे ३ 
सदस्यांना गणवेश व प्रशिक्षण देणे ३ 
ग्राम सुरक्षा दलाची रात्रगस्त चालू करणे ¥ 

ok अवैध धंद्यांना प्रतिबंध करणे व त्यांचे निमूलन करणे १५ 
गांवातील अवेध धंदे रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे ष्‌ 
अवैध धंदे करणा-या लोकांना पर्यायी रोजगाराकडे बळकिण्यासाठी प्रयत्न करणे ।३ 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


व्यसनमुक्तीसाठी कार्यक्रम राबविणे, व्यसनी लोकांचे समुपदेशन करणे ३ 


आवश्यकतेनुसार अवैध धंदे निर्मूलन व प्रतिबंध यासाठी पोलिसांची मदत | ४ 


घेणे बा या कामी पोलिसांना सहकार्य करणे 

०६ । सामाजिक सुरक्षा निर्मितीसाठी कार्यक्रम राबविणे ०५ 
हुंडाबळी रोखणे १ 
महिलांचे सामाजिक प्रश्‍न व कौटुंबिक समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणे । १/२ 
जेष्ठ नागरिकांच्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकोंसाठी प्रयत्न करणे १/२ 
महिला बचत गट निर्मिती ब सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करणे 
सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणे 
गावामध्ये बालविवाह होणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करणे 

०७ गावांमध्ये राजकीय सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी उपक्रम घेणे ०५ 


गावातील विविध कार्यकारी सोसायटी, ग्रामपंचायत a पतपेढ्या यांच्या | ३ 
निवडणूका बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न करणे 


निवडणुका शांततेत पार पाडणे २ 
०८ गांवातील अनिष्ट प्रथा रोखणे ०५ 
अनिष्ट प्रथा, चालीरिती रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे 
प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेणे 
०९ वैयक्तिक समारंभ/कार्यक्रम/उत्सव ou 


ध्वनीक्षेपकाचा नियमानुसार व मर्यादित बापर 


बरातीमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणे 


वैयक्तिक समारंभातील अनिष्ट प्रथा नष्ट करणे २ 
१० नाविण्यपूर्ण उपक्रम ०५ 
गावातील स्त्री-पुरुष प्रमाण (जन्मदर) सुधारणे १ 
बाल कामगार व बाल गुन्हेगारी रोखून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न करणे १ 
TATA ARIAT महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करणे १/२ 
रस्ता सुरक्षा बददल उपाययोजना व प्रबोधन करणे १/२ 
वन संवर्धन ब बन संरक्षण याबाबत उपाययोजना करणे १ 
गावाला व समितीला राबवावेत असे वाटणारे इतर उपक्रम १ 
एकूण to 
सही सही 
सही सही 


टीप:- १. तंटामुक्‍त गांव समितीचा स्वयंमूल्यमापन अहवाल अध्यक्ष व निमंत्रक यांनी स्वाक्षरीत करावा. 
२. जिल्हा मूल्यमापन समितीच्या मूल्यमापन अहवालावर अध्यक्ष व सर्व उपस्थित सदस्यांनी 
स्वाक्षरी करावी. 
३.जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समितीचे मूल्यमापन अहवालावर अध्यक्ष व सर्व उपस्थित सदस्यांनी 
ज्या जिल्हयाची समिती आहे त्या जिल्हयाचे नाव लिहून स्वाक्षरी करावी. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -14- 


प्रपत्र-२ 


मिटविलेल्या तंट्यांचा मूल्यमापन अहवाल (स्वयं/जिल्हा/जिल्हाबाहा मूल्यमापन) * 


गावाचे नांव :- ------------------- पोलीस ठाणे:- --------------------- तालुका:- ----------- जिल्हा:- ------ 
लोकसंख्या :- --------------------— (सन २००१ जनगणनेनुसार) जिल्हा बाहय मूल्यमापन समिती ज्या जिल्हयाची आहे त्या जिल्हयाचे नाव :- 
अ. | तालुका | पोलीस | गावाचे | लोकसंख्या शि दिव दिव मिटविलेले | मिटवि ंटामुक्‍्त मूल्य-  । पुरस्कारा | पुरस्कारा | विशेष 
क्र ठाणे | नांव क्रमांक विषय नोंदविण्या | तंटे लेल्या साठी मापनातील | 'साठी | साठी | पुरस्कारा 
त आलेले तंट्यांची विहित गुण आवश्यक | पात्र/ साठी 
तंटे नोंदविलेल्या | केलेली स्वयाजिल्हा/ गुण | अपात्र | पात्रा 
तंटयांशी | टक्केवारी बाह्य अपात्र 
टक्‍्क्केवारी 
(१) | (२) (३) | (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (९२) (१३) | (९४) | (९५) 
अ) दाखल तंटे मिटविणे 
१. दिवाणी 
२. महसुली 
३. फोजदारी 
४. इतर 
एकूण : 
ब) नव्याने निर्माण होणारे तंटे 
१. दिवाण 
२. महसुली 
३. फौजदारी 
४. इतर 
एकूण : 


टीप:- ९. तंटामुक्‍त गांव समितीचा स्वयंमूल्यमापन अहवाल अध्यक्ष व निमंत्रक यांनी स्वाक्षरीत करावा. 
२. जिल्हा मूल्यमापन समितीच्या मूल्यमापन अहवालावर अध्यक्ष ब सर्व उपस्थित सदस्यांनी स्वाक्षरी करावी. 
३. जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समितीचे मूल्यमापन अहवालावर अध्यक्ष ब सर्व उपस्थित सदस्यांनी ज्या जिल्हयाची समिती आहे त्या जिल्हयाचे नाव लिहून स्वाक्षरी करावी. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


प्रपत्र-३ 


प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व मिटविलेल्या तंट्यांच्या मूल्यमापनाचा एकत्रित अहवाल 


(स्वयं/जिल्हा/जिल्हाबाह्य मूल्यमापन) 


गावाचे नांव :- --------------- पोलीस ठाणे:- --------------- तालुका:- ---------------- जिल्हा:- ------- 
लोकसंख्या :- ---------------------- (सन २००१ जनगणनेनुसार) जिल्हा बाहय मूल्यमापन समिती ज्या जिल्हयाची आहे त्या जिल्हयाचे नाव :- 
अ. क्र. | तालुका | पोलीस | गावाचे | लोखसंख्या मूल्यमापनात मिळालेले गुण पुरस्कारासाठी विशेष 
ठाणे नांव पुरस्कारासाठी 
केलेल्या दाखल तंटे | नव्याने निर्माण 'एकूण पात्र/अपात्र पात्र/अपात्र 
प्रतिबंधात्मक । मिटविण्या झालेले तंटे प्राप्त गुण (किमान (किमान १९० 
उपाययोजना साठी मिटविण्यासाठी | (२०० पेकी) | ९५० TT) गुण) 
साठी (१०० पेकी) | (२० पेकी) | (६४७५८) 
(८० पेकी) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 


टीप:- ९. तंटामुक्‍त गांव समितीचा स्वयंमूल्यमापन अहवाल अध्यक्ष व निमंत्रक यांनी स्वाक्षरीत करावा. 
२. जिल्हा मूल्यमापन समितीच्या मूल्यमापन अहवालावर अध्यक्ष ब सर्व उपस्थित सदस्यांनी स्वाक्षरी करावी. 
३. जिल्हा बाह्य मूल्यमापन समितीचे मूल्यमापन अहवालावर अध्यक्ष व सर्व उपस्थित सदस्यांनी ज्या जिल्हयाची समिती आहे त्या जिल्हयाचे नाव लिहून स्वाक्षरी करावी. 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


शासनास पाठवावयाचा जिल्हा शासनास पाठवावयाचा teal मूल्यमापनाचा अहवाल 


प्रपत्र-ठ 


जिल्ह्याचे नांव:- ----------- विभागाचे नांव -------------- परिक्षेत्राचे नांव:- ---------- 
जिल्हा मूल्यमापनात मिळालेले गुण क विशेष 
पुरस्कारासाठी 
अ. तालुका पोलीस | गावाचे लोकसंख्या | प्रतिबंधात्मक दाखल तंटे नव्याने 'एकूण प्राप्त | पात्र/अपात्र 'पात्र/ अपात्र 
क्र ठाणे नांव उपाययोजना- मिटविण्या निर्माण गुण (किमान गुण | (किमान गुण 
साठी साठी झालेले तंटे १५०) १९०) 
(८० पैकी) (९०० पैकी) । मिटविण्यासा | (२०० पैकी) 
ठी 
(२० पैको) 
(९) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१४) (९५) 
सही/- सही/- 
पोलीस अधीक्षक जिल्हाधिकारी 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


जिल्हाचे नांवे 5. 


प्रपत्र-५ 


शासनास पाठवावयाचा जिल्हाबाह्य मूल्यमापनाचा अहवाल 


विभागाचे नांव 


जिल्हा बाहय मूल्यमापन समिती ज्या जिल्ह्याची आहे त्या जिल्ह्याचे नांव :- ------------------ 


परिलेब्राचे तांब. betes 


जिल्हा मूल्यमापनात मिळालेले गुण पुरस्कारा विशेष जिल्हाबाह्य मूल्यमापनात मिळालेले गुण धि विशेष 
साठी पुरस्कारासाठी पुरस्कारासाठी 
अ. | तालुका पोलीस गावाचे | लोकसंख्या | प्रतिबंधात्मक | दाखल तंटे नव्याने निर्माण | एकूण प्राप्त | पात्र/अपात्र | पात्रा/ अपात्र प्रतिबंधात्मक दाखल तंटे नव्याने निर्माण एकूण पात्र/अपात्र । पात्रा अपात्र 
क्र ठाणे नांव उपाययोजनास | मिटविण्यासाठी । झालेले तंटे गुण (किमान । (किमान १९० | उपाययोजनासाठी । मिटविण्यासाठी झालेले तंटे । प्राप्त गुण । (किमान १५० | (किमान १९० 

Tat (१०० tent) । मिटविण्यासाठी | (२०० पैको) | गुण १५०) गुण) (८० पैको) (१०० पैको) मिटविण्यासाठी | (२०० गुण) गुण) 

(८० पैकी) (२० पैको) (२० पैको) पैकी) 
(१) | (२) (३) | (४) (4) (६) (७) (८) (९) (९०) (११) (९२) (१३) (९४) (१५) (१६) (१७) 
सही/- सही/- 
पोलीस अधीक्षक जिल्हाधिकारी 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc 


प्रपत्र-६ 
दखलपात्र फौजदारी (Non-Compoundable) तंट्यांसंबंधीची माहिती 


अ.क्र. | नोदवही क्र.  तक्रादाराचे | प्रतिवादीचे तटा / दावा दावा क्रमांक आणि तंट्यांचे थोडक्यात 
नाव/ नावे नाव/नावे प्रलंबित आहे संबंधित कायदा व स्वरुप 
ते न्यायालय/ त्याची कलमे 
प्राधिकरण 


C:\Documents and Settings\hp\Desktop\Tanta_ muktal 1 April08GR.doc -19- 


